शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७/प्रशासन-२ 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रूग्णालये यांना लागणाऱ्या 
औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे 
इत्यादी बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत - 
शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७/प्रशासन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ:- 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र. ८२/भाग-॥|, उद्योग- 
४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. २४०/प्रशा-२, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दि.१७.०४.२०१५ 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/औखक/ 
प्रशासकीय मान्यता व निधीबाबत /५९११/२०२०, दि. ०१.१०.२०२० 

५) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७ 
/प्रशासन-२, दिनांक ०३.११.२०२० 

६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ 
औखक/प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत/9६३३/२०२०,दि.११.१२.२०२० 

शासन शुध्दीपत्रक:- 


झासनाच्या समक्रमांकांच्या दिनांक 03.99.2020 च्या प्रशासकीय आदेशामध्ये “शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रूग्णालये”, याऐवजी “शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रूग्णालये तसेच दंत 


महाविद्यालये व रूग्णालये”, असे वाचण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२०/प्र.क्र. २२७/प्रशासन-२ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२०१२१७१५२७१७७६१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Suresh Lohar 
: ताप, o=Government Of Maharasht 


1 DN: ‘ra, ou=Medical 
S W a t | S (1 [| e S h Educ Department, postalCode=400032, 
2.5. if1 flb5262ec7b0737903 1 20dfa387867f0 
serial 
ohar we 


8681260120, 
Lohi 


lar 
Date: 2020.12.18 11:45:56 +05'30' 


ber=ab72b061785ae0359686d 1 c8a0ddbofs2 
1@1924d6ab3706e1de7e60ec, cn=Swati Suresh 


(स्वा. सु. लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 
७. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


